केंद्र शासनाकडून राज्यास भांडवली 
खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजना (५० वर्ष 
मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज) या योजनेकरीता 
नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीएम १०.२२/(७३/२२)/अर्थ-१ 
जलसंपदा विभाग, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ०३ जानेवारी, २०२३ 
वाचा:- 
१) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांचे दि.२३.०३.२०२१ रोजीचे कार्यालयीन ज्ञापन. 
२) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३५/कोषा प्रशा-४, दि.०१.०७.२०२१ 
३) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांचे दि.०६.०४.२०२२ रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना- 

केंद्र शासनाकडून राज्यास भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेच्या वित्त मंत्रालय, भारत सरकार 
यांचे दि.२३.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनाद्वारे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. 
त्यास अनुसरून वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी या योजनेकरिता नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याबाबत कळविले 
होते. 
२. त्यानुषंगाने केंद्र शासनाकडून राज्यास भांडवली खर्चासाठी प्राप्त होणारे बिनव्याजी कर्ज विशेष सहाय्य 
BEAMS प्रणाळीवरून सुलभरित्या वितरीत करण्याकरीता नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

जलसंपदा विभागांतर्गत राबविण्यात येणार्‍या केंद्र शासनाकडून राज्यास भांडवली खर्चासाठी विशेष 
सहाय्य योजनेच्या अंमळबजावणीकरीता खर्चाचे नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास पुढील प्रमाणे मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


संगणक 


मागणी क्रमांक आय-०५ 


संकेतांक 


Demand Number I-0& 


CRC Code 


४७००- मोठे पाटबंधारे यावरील भांडवली 
खर्च, 


4700 Capital Outlay on Major 
Irrigation 


८०- सर्वसाधारण, 


80- General 


१९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणुका 


190-Investment in Public Sector and 
Other Undertakings 


(०१ केंद्र शासनाकडून राज्यास भांडवली 
खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजना अंतर्गत 
बिनव्याजी कर्ज (केंद्र हिस्सा १००%) 


(01)Interest Free loan from the 
Central Government to the States 
under special assistance scheme for 
capital Expenditure (Central Share 
100%) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीएम १०.२२/(७३/२२)/अर्थ-१ 


(09)(09) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास 


(01)(01)Share Capital Contribution to 


महामंडळास भागभांडवली ४७०० ००१३ 11107. वी ४७०० ००१३ 
SRIGTAARTSATS)) Corporation(Marathwada) 
(09)(02) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास (01)(02)Share Capital Contribution to 
महामंडळास भागभांडवली अंशदान(उर्वरित | vivoo 003g | Maharashtra Krishna Valley ४७०० ००२२ 
Development Corporation(Rest of 
महाराष्ट्र) Maharashtra) 
(०१)(०३) विदर्भ पाटबंधारे विकास (01)(03)Share Capital Contribution to 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान(विदर्भ । ४७०० 00349 | Vidarbha Irrigation Development ४७०० 0032 
प्रदेश) Corporation( Vidarbha Region) 
(09)(08) तापी पाटबंधारे विकास (01)(04)Share Capital Contribution to 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान(उर्वरित | ४७०० ००४२ | Tapi Irrigation Development ४७०० ००४२ 
महाराष्ट्र) Corporation(Rest of Maharashtra) 
(09)(04) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे (01)(05)Share Capital Contribution to 
विकास महामंडळास भाग भांडवली #1900 0049 eae दी ४७०० ००५१ 
अड्डादान(मराठवाडा) Corporation(Marathwada) 
(09)(0&) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे (01)(06)Share Capital Contribution to 
विकास महामंडळास भाग भांडवली यी 000 eae ४७०० ००६९ 
दान (उर्वरित Development Corporation(Rest of 
अंशदान(उर्वरित महाराष्ट्र) याय) 
(०१)(०७) कोकण पाटबंधारे विकास (01)(07)Share Capital Contribution to 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान(उर्वरित | ४७०० ००७८ | Kokan Irrigation Development ४७०० ००७८ 
महाराष्ट्रा Corporation 
४७०१-मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली 4701 Capital Outlay on Medium 
खर्च, Irrigation 
८०- सर्वसाधारण, 80- General 
१९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 190-Investment in Public Sector and 
उपक्रमातील गुंतवणुका Other Undertakings 
3 शासनाकडून राज्यास मोडक (25)Interest Free loan from the 
(24) केंद्र शासनाकडून राज्यास भांडवली Central Government to the States 
खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजना अंतर्गत under special assistance scheme for 
बिनव्याजी कर्ज (केंद्र हिस्सा 100%) capital Expenditure (Central Share 
100%) 
(24)(09) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास (25)(01)Share Capital Contribution to 
महामंडळास भागभांडवळली ४७०१ जे ९१७ eae wee ४७०१7 ९१७ 
अड्डादान(मराठवाडा) Corporation(Marathwada) 
(24)(02) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास (25)(02)Share Capital Contribution to 
र पाडवी या Maharashtra Krishna Vall 
महामंडळास AMT अंशदान(उर्वरित | ४७०१ जे ९२६ 0०00000000. ४७०१९२६ 


महाराष्ट्र) 


Development Corporation(Rest of 
Maharashtra) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीएम १०.२२/(७३/२२)/अर्थ-१ 


(24)(03) विदर्भ पाटबंधारे विकास 


(25)(03)Share Capital Contribution to 


महामंडळास भाग भांडवली अंशदान(विदर्भ । ४७०१ जे ९३५ | Vidarbh Irrigation Development ४७०१1] ९३५ 

प्रदेश) Corporation(Vidarbh Region) 

(24)(08) तापी पाटबंधारे विकास (25)(04)Share Capital Contribution to 

महामंडळास भाग भांडवली अंशदान(उर्वरित | ४७०१ जे ९४४ | Tapi Irrigation Development ४७०१1 ९४४ 

महाराष्ट्र) Corporation(Rest of Maharashtra) 

(24)(04) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे (20 Shere Capital पतत to 

विकास महामंडळास भाग भांडवली ४७०१ जे ९५३ र. en ४७०१९५३ 

अडादान(मराठवाडा) Corporation(Marathwada) 

(24)(08) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे (25)(06) जबरा Capital वि गग to 

विकास महामंडळास भाग भांडवली wea | ee ४७०१1 ९६२ 
; Development Corporation(Rest of 

अंशदान(उर्वरित महाराष्ट्र) Maharashtra) 

(24)(019) कोकण पाटबंधारे विकास (25)(07)Share Capital Contribution to 

महागॅडळाते aT ulsasht aisrera ४७०१ जे ९७१ | Kokan Irrigation Development ४७०१ J ९७१ 

महामंडळास भाग भांडवली अंशदान Cc ; 
orporation 
४७०२- लहान पाटबंधारे यावरील भांडवली 4702 Capital Outlay on Minor 
खर्च, Irrigation 
P00 P09 
१९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 190-Investment in Public Sector and 
उपक्रमातील गुंतवणुका Other Undertakings 
a शासनाकडून राज्यास scant (01)Interest Free loan from the 
(09) केंद्र शासनाकडून राज्यास भांडवली Central Government to the States 
खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजना अंतर्गत under special assistance scheme for 
केंद्रहिस्स्यापोटी तरतुद (केंद्र हिस्सा १० ०%) capital Expenditure (Central Share 
100%) 

— ४७०२ A 
महामंडळास भाग ४७०२ ए ३७८ ळात ae ty 
अडादान(मराठवाडा) Corporation(Marathwada) 

(0 १)(० 2) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास (0 1 )(02)Share Capital Contribution to at द क 

| पळवली डं Maharashtra Krishna Vall ० 

महामंडळास भाग अंशदान(उर्वरित | ४७०२ ए३८७ कल नतका : 
महाराष्ट्र) Development Corporation(Rest of ३८७ 

महाराष्ट्र Maharashtra) 

(09)(03) विदर्भ पाटबंधारे विकास (01)(03)Share Capital Contribution to | ७७०२ a 

महामंडळास भाग भांडवली अंशदान(विदर्भ | ४७०२ Y ३९६ | Vidarbh Irrigation Development 

प्रदेश) Corporation(Vidarbh Region) 388 

(०१)(०४) तापी पाटबंधारे विकास (01)(04)Share Capital Contribution to ४७०२ A 

महामंडळास भाग भांडवली अंशदान(उर्वरित ४७०२ ए ४०२ | Tapi Irrigation Development ४०२ 


AERTS) 


Corporation(Rest of Maharashtra) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीएम १०.२२/(७३/२२)/अर्थ-१ 


(०१)(०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे 


(01)(05)Share Capital Contribution to 


: भांडवली अं God i Marathwada Irrigati ४७०२ A 
विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान | ४७०२ ए ४११ र. रीत प i 
(मराठवाडा) Corporation(Marathwada) 
(09)(0&) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे (01)(06)Share Capital Contribution to Geen 
. भांडवली अं God i Marathwada Irrigati ० 
विकास महामंडळास भाग भांडवली अंडादान | ४७०२ ए ४२२ | (00१५१ Marathwacla lrrigation : ह : 
sine Development Corporation(Rest 0 ४२२ 
(उर्वरित महाराष्ट्र) Maharashtra) 
(०१)(०७) कोकण पाटबंधारे विकास (01 नवता Capital Contribution to ४७०२ A 
: awash 3 ४७०२ ए ४३१ | Kokan Irrigation Development 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान ४२९ 


Corporation 


3. सदरचा शासन निर्णय faa विभाग अनौपचारिक 


सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


संदर्भ क्र.३२९/व्यय-१२ दि.१०.११.२०२२ आणि 
महाळेखापाल कार्यालयाच्या अनौपचारिक संदर्भ H.TM/Gr.lll/UOR-92/482, दि.१७.१०.२०२२ अन्वये प्राप्त 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१०३१६२९३६१९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत:- 


DEVENDRA 
PANDIT BHAMARE 


(देवेंद्र भामरे ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा विभाग), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 


५. वित्त विभाग (व्यय-१२/अर्थ-१०), मंत्रालय, मुंबई. 


नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३३/१४३४/१४११), मंत्रालय, मुंबई. 
७. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
८. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
९. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 
१०. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 
११. कार्यकारी संचालक, कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 


१२. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 


१३. आंतरवित्तीय सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. उपसचिव(सेवा/निवसं/लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
१६. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 


१७. कक्ष अधिकारी, रोखाझाखा, जलसंपदा विभाग, मुंबई. 


१८.अर्थ-१/२, कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


